वित्तीय वर्ष २०१८-१९ 

मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना निधीत जमा 
करण्याकरिता महाराष्ट्र गृहनिर्माण व 
क्षेत्रविकास प्राधिकरणाला उपकराची रक्‍कम 
वितरित करण्याबाबत न 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अंशदान-२०१८/प्र.क्र. ३२८/दुवपु-२ 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक: २८ मार्च,२०१९ 
संदर्भ-१. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. ०२.०४.२०१८. 
२. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. 24.09.2098. 


प्रस्तावना : 

मुंबई शहर बेटावरील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींची दुरुस्ती/ 
पुनर्बाधणी करण्याकरिता महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १९७६ च्या कलम ८२ अन्वये 
मुंबई हहर व बेटावरील इमारतींवर दुरुस्ती उपकर आकारला जातो. तसेच कलम ८५ अन्वये तो 
बृहन्मुंबई महानगर पालिकेकडून वसूल करण्यात येतो व एकूण वसुलीच्या ५ टक्के वटावाची रक्‍कम 
वगळून उर्वरित रक्‍कम राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा करण्यात येते. दुरुस्ती उपकराची ही रक्‍कम 
विनियोजनान्वये, अर्थसंकल्पित करुन ती oor ८६ नुसार मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना निधीत 
वर्ग करण्यासाठी राज्य शासनाकडून हस्तांतरित करण्यात येते. 


शासन निर्णय : 

सन २०१८-१९ च्या गृहनिर्माण विभागाच्या खर्चाच्या विवरणपत्रात “मागणी क्र. FY-3, २२१६ 
गृहनिर्माण, ८०, सर्वसाधारण, ८००, इतर खर्च, (००) (०५) मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना निधीत 
जमा करण्याकरिता महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला उपकराच्या वसुलीची रक्‍कम 
देणे (अनिवार्य) (२२१६ ०६२५) 32, SIG” या लेखाशीर्षाखाली रु. ३४,२०,००,०००/- (रुपये चौतीस 
कोटी वीस लक्ष फक्त) इतकी सुधारित तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आलेली आहे. 


२. मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ यांनी मागणी केल्यानुसार बृहन्मुंबई महानगर पालिकेद्वारा 
राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा केलेल्या रु. ४६.७२ कोटी (शेहेचाळीस कोटी बहात्तर लक्ष) इतक्या 
रकमेपैकी, सन २०१८-१९ साठी आठमाही अर्थसंकल्पीय तरतूदीनुसार रु. ३४.२० कोटीच्या मर्यादेत 
दुरुस्ती उपकराची रक्‍कम रुपये ३४.२० कोटी (रुपये चौतीस कोटी वीस लक्ष फक्त) वित्त नियंत्रक, 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण यांना “मागणी क्र. क्यु-३, २२१६ गृहनिर्माण, co, 
सर्वसाधारण, ८००, इतर खर्च, (००) (०५) मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना निधीत जमा करण्याकरिता 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरणाला उपकराच्या वसुलीची रक्‍कम देणे (अनिवार्य) (२२१६ 
०६२५) ३२, अंशदाने” या लेखाशीर्षखाली वितरित करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अंशदान-२०१८/प्र.क्र. ३२८/दुवपु-२ 


प्रत, 


३. वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण यांनी महाराष्ट्र गृहनिर्माण व 
क्षेत्रविकास अधिनियम, १९७६ च्या कलम ८६ नुसार सदर रक्कम मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना 
मंडळास उपलब्ध करुन द्यावी. 


४. दुरुस्ती उपकराची रक्‍कम रुपये ३४,२०,००,०००/- (रुपये चौतीस कोटी वीस लक्ष फक्त) 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणास झासनाच्या गृहनिर्माण विभागाचे अवर सचिव तथा 
आहरण व संवितरण अधिकारी यांना प्रतिस्वाक्षरीत Hos देयक, प्राधिकरणाने सादर केल्यानंतर 
वितरित करण्यात यावी. 


प. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि. ०२.०४.२०१८ च्या परिपत्रकातील दिलेल्या 
सुचनांनुसार व प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. प्रस्तुत प्रकरणी वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दि. ०२.०४.२०१८ मधील परिशिष्टातील 
क्र. ८ मधील तपासणी सूचीतील अटींची पूर्तता होत आहे, असे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२९११२११०१००९ असा आहे. हा ASI 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Arvind Tulshiram Shete 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Housing 


. 
A avi | Nn d Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d33ed79e4d2d2921d0ca79b9de78fffaa7 5e5ff98 


01ced3d15f5ca38bf6aab62, 


serialNumber=822dcc756ffe36bfe50f258eb6574ffef985ea 


ग U | S h | ram S h e te न aoe! b3323aaca40, cn=Arvind Tulshiram 


te 
Date: 2019.03.29 11:24:08 +05'30' 


(अरविंद ate ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. सभापती, विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

२. मा. अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

३. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद, मुंबई. 

४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा, मुंबई. 

५. सर्व मा. विधानसभा सदस्य/मा. विधानपरिषद सदस्य. 

६. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल मुंबई.(पत्राने) 

७. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय मुंबई-३२. 

८. उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास 
प्राधिकरण गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अंशदान-२०१८/प्र.क्र. ३२८/दुवपु-२ 


९. मुख्य अधिकारी, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), 
मुंबई-५१. 

१०. प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखा परिक्षा), मुंबई. 

११.महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), नागपूर. 

१२.वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, महाराष्ट्र गृहनिर्माण 
भवन, वांद्रे (Fa), मुंबई-५१ 

१३.मुख्य लेखाधिकारी, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळ, गृहनिर्माण भवन, वांद्रे 
(पूवी, मुंबई-५१. 

qe. Valo, ळेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, संगणक शाखा, मुंबई. 

१५.अधिदान व लेखाधिकारी, नवीन प्रशासकीय भवन, वांद्रे कुर्ला संकुलन, मुंबई-५१ 
(२ प्रती) 

१६.अवर सचिव (लेखा कार्यासन) गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१७.वित्त विभाग (व्यय-३ कार्यासन) (अर्थोपाय कार्यासन) (अर्थ-१७), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१८. अवर सचिव (अर्थसंकल्प-१/रोखशाख) गृहनिर्माण, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१९.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, 
गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१. 

२०.निवड नस्ती (दुवपु-२ कार्यासन) गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


